पदभरतीवरील निर्बंध शिथील करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पदनि-२०२२/प्र.क्र.२ /२०२२/आ.पु.क. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ ऑक्टोबर, २०२२ 
वाचा :- 
शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि-२०२२/प्र.क्र.२/२०२२/आ.पु.क. दि.३०.०९.२०२२ 


प्रस्तावना :- 


राज्य शासनाच्या विविध विभाग / कार्यालयांतील पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतीबंध अंतिम 

निश्चित करण्याच्या सूचना वित्त विभागाच्या दि.११.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. 
सुधारित आकृतीबंध अंतिम करताना, वित्त विभागातील विविध कार्यासनांकडून प्रस्तावांची छाननी करण्यात 
येते. त्यानंतर, सदर प्रस्ताव वित्त विभागाच्या दि.०९.०६.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये गठित उप समितीपुढे 
छाननी व शिफारशीसाठी सादर करण्यात येतात. उप समितीच्या शिफारशीसह सदर प्रस्ताव मान्यतेसाठी 
वित्त विभागाच्या दि.१०.०९.२००१ च्या शासन निर्णयान्वये गठित उच्च स्तरीय सचिव समितीपुढे सादर 
करण्यात येतात. त्यापैकी काही प्रस्ताव आवश्‍यकतेनुसार मंत्रिमंडळापुढे सादर करावे लागतात. सुधारित 
आकृतीबंध निश्चित करण्यासंबंधीच्या प्रक्रियेतील वरिळ टप्पे विचारात घेता, त्यास बराच कालावधी लागतो. 

वित्त विभागाच्या ३० सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, सुधारित आकृतीबंध अंतिम निश्चित 
झालेल्या विभाग / कार्यालयांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील रिक्‍त पदे १०० टक्के भरण्यास मुभा 
देण्यात आली असून अन्य संवर्गातील रिक्‍त पदांच्या ५० टक्के पदे भरण्याची मुभा आहे. ज्या विभाग / 
कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध अंतिम झालेला नाही, अशा विभाग / कार्यालयांना पदे भरण्यास 
उपसमितीची मान्यता आवड्यक असते. 

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात अंदाजे ७५ हजार सरळसेवा कोट्यातील पदे भरण्याचा शासनाचा 
मानस आहे. सदर पदे भरण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्‍य व्हावे यासाठी, केवळ स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी 
वर्षातील पदभरती करीता, ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या दि.११.०२.२०१६ च्या शासन 
निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे सुधारित आकृतीबंध अद्याप अंतिम मंजुर केलेले नाहीत, अशा विभाग/ 
कार्यालयांतील पदे देखील भरतीसाठी उपलब्ध होण्याकरीता, वित्त विभागाच्या दि.३० सप्टेंबर, २०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेले पदभरतीबाबतचे निर्बंध शिथिल करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 
वरील संदर्भाधीन दि.३०.०९.२०२२ च्या शासन निर्णयामधीलळ पदभरतीवरील निर्बधांमध्ये शिथिलता 
देऊन खालीलप्रमाणे पदभरतीस मान्यता देण्यात येत आहे. 

(अ) ज्या विभागांचा/कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध अंतिम झालेला आहे,अशा विभाग / कार्यालयांतील 
सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्‍त पदे १०० टक्के भरण्यास मुभा देण्यात येत आहे. 

(ब) ज्या विभाग / कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही, sai विभाग / 
कार्यालयांतील गट-अ , गट-ब व गट-क मधील (वाहनचालक व गट - ड संवर्गातील पदे वगळून) 
सरळसेवेच्या कोट्यातील Rat पदांच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत रिक्‍त पदे भरण्यास मुभा देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र.२/२०२२/आ.पु.क. 


(क) वरील (अ) व (बो प्रमाणे शिथीलता केवळ स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातील पदभरतीसाठी दि.१५ 


ऑगस्ट,२०२३ पर्यंत लागू राहील. त्यापुढील भरती प्रक्रिया वित्त विभाग शासन निर्णय दि.३० सप्टेंबर, 
२०२२ अन्वये करण्यात येईल. 

दरम्यानच्या कालावधीमध्ये, ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या दि.११.०२.२०१६ च्या शासन 
निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे सुधारित आकृतीबंध अद्याप अंतिम मंजुर केलेले नाहीत, त्या प्रशासकीय 
विभागांनी त्यांचा व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांतील पदांचा आढावा घेऊन उच्चस्तरीय 
सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजुर करण्याची कार्यवाही तत्परतेने पूर्ण 
करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२१०३११५३९४९८५०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shilpa Bhalchandra Bhogate 
Government of Mahi 


DN: c: = if arashtra, ou=Finance 


=Govel 
nt, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Shilpa Bhalchandra oes 


5.4. fbb04337cdc79220fd9bf89ce560d02e48c6 


B h 0 a t e e18fb: 212105653301 7283, cn=Shilpa 
g Bhalchandra Bhogate 


Date: 2022.10.31 15:43:50 +05'30' 


(शि. भा. भोगटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. मा.विरोधी पक्षनेता,विधानपरिषद /विधानसभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. सर्व सन्माननीय विधानसभा /विधान परिषद व संसद सदस्य. 

३. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन मुंबई-३५ 

४. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

५. सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक. 

६. मंत्रालयीन सर्व विभाग. 

७. मंत्रालयाच्या सर्व विभागाखाळील विभाग प्रमुख व प्रादेशिक विभाग प्रमुख. 
८. वित्त विभागातील सर्व कार्यासने. 

९. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई. 

१०. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. 

११. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

१२. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१३. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

१४. आयुकक्‍्त,राज्य माहिती आयोग (सर्वी 

१५. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. 

१६. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद. 
१७. राज्य महिला आयोग, वरळी, मुंबई. 

१८. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१९. सर्व जिल्हाधिकारी. 

२०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र.२/२०२२/आ.पु.क. 


२१. महासंचालक, यशदा, राज भवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 

२२. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

२३. महालेखापाल-१( लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र, मुंबई. 

२४. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 

२५. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 

२६. सिनियर रिसर्च ऑफिसर, पे रिसर्च युनिट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 

(व्यय विभाग), खोली क्र.२६१, नॉर्थ ब्लॉक, नवी दिल्ली. 

२७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

२८. संचालक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

२९.सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती. 

३०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३१. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

३२. जिल्हा लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखा. 

३३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

३४. सर्व लेखाधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद. 

३५. मुख्य अधिकारी, सर्व नगरपालिका. 

३६. कार्यकारी अधिकारी, कॅन्टोनमेंट बोर्ड, खडकी/देहू रोड/देवळाली/अहमदनगर. 

३७. कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, जिल्हा अहमदनगर. 

३८. कुलसचिव, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

३९. कुलसचिव, कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी. 

४०. कुलसचिव, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला. 

४१. कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 

४२. कुलसचिव. पुणे विद्यापीठ, पुणे. 

४३. कुलसचिव, नागपूर विद्यापीठ, नागपूर. 

४४. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. 

. कुलसचिव, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड. 

४६. कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर. 

४७. कुलसचिव, अमरावती विद्यापीठ, अमरावती. 

४८. कुलसचिव, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई. 

४९. कुलसचिव, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव. 

५०. कुलसचिव, महाराष्ट्र पश्ु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 

५१. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड. 

५२. बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई. 

५३. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरेक क्र.१, नरिमन पॉईंट, मुंबई. 

५४. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४ राजभवन, मुंबई ४. 

५५. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, 
ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी मुंबई १३. 


ae 


we 
al 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र.२/२०२२/आ.पु.क. 


५६. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन,दादर, 
मुंबई २५. 

५७. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई २१. 

५८. शिवसेना, शिवसेना भवन, दादर, मुंबई २८. 

५९. निवड नस्ती, वित्त विभाग (आ.पु.क.. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


